उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांच्या 
अधिपत्याखालील २०० खाटांमध्ये श्रेणीवर्धीत झालेल्या 
सामान्य रुग्णालय, उदगीर जि.लातूर येथील ७१ अस्थाई 
पदे पुढे चालु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५७/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गो.ते. रुग्णालय आवार, मुंबई-४०० ००१, 
तारीख: २२ मार्च, २०१९. 


वाचा 
१ शासन निर्णय, सा.आ.वि., क्रमांकः अपदे-२०१८/प्र.क्र.३११/आरोग्य-४, दि.२७.१२.२०१८. 
२) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचे पत्र, क्र. संआसे/कक्ष-३/टे- 
१२/लातुरमंडळलातूर/अपदेमुदतवाढ/सन १९-२०/१०९५-९६/१९, दि.२३.०१.२०१९. 
३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांकः पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.२१.०२.२०१९. 


शासन निर्णय 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखाळील सामान्य रुग्णालय, उदगीर जि.लातूर 
येथील ७१ अस्थाई पदांना संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील दि.२७.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये 
दि.२३.०५.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ या कालावधीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली होती. 


२. या शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळाच्या अधिपत्याखालील सामान्य 
रुग्णालय, उदगीर जि.लातूर येथील यासोबत जोडलेल्य विवरणपत्र “अ” मध्ये नमूद केलेल्या ७१ अस्थाई 
पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दि.१.०३.२०१९ ते दि.३०.०९.२०१९ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 

१) उपरोक्‍त पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यापेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाही व ज्या कारणांसाठी पदे 

मंजूर केली आहेत त्या अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक-पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०५.०३.२०१८ व 
दि.०७.०९.२०१८ नुसार विहित करण्यात आलेल्या अटी व शर्तीचे कटाक्षाने पालक करण्यात यावे व 
त्याप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे कार्यालयाचा पदविषयक सुधारित आकृतिबंध 
उच्चस्तरीय समितीकडून अंतिमत: मान्य करुन घेण्याबाबत तात्काळ कार्यवाही करण्यात यावी. 

३) विहीत मुदतीत पदांच्या आढाव्याची कार्यवाही पूर्ण न झाल्यास अस्थायी पदांना त्या पुढील 
कालावधीसाठी मुदतवाढ न मिळाल्यास व त्यामुळे अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतन व भक्ताचा प्रश्न 
निर्माण झाल्यास त्याची जबाबदारी संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 

२. सदर पदांवरील होणारा खर्च, मागणी क्रमांक आर -१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, ०१-नागरी आरोग्य सेवा-विषम चिकित्सा, ११०-७ - पंचवार्षिक योजनातंर्गत योजना-राज्य 


ड2 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०१९/प्र.क्र.५७/आरोग्य-४ 


योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)- मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर शासकीय रुग्णालये, (अनिवार्य) (२२१० ०२२६)” 
या लेखाशीर्षाखाळी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरीता मंजुर झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


3. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.२१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखांना प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३२०१२१३५३९८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Pradip M Balkavde 


e DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 
p [| ठे d | M postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=8db6aab3 1faca2f1a89698a28c94 
703436c07cda664672d20607766dc59d34 


5b, 

serialNumber=ed0fa40788bb5c0d7f76b8 
a a V e 69fa2e5835af21 5c6a80eae8f70eaf87b0cf6 

8d63f, cn=Pradip M Balkavde 

Date: 2019.03.22 12:12:10 +05'30' 


(प्र.मो.बलकवडे) 
अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२, (लेखा व लेखा परिक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( रूग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई. 

५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन), पुणे. 

६. सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा ( लेखा व लेखापरिक्षा ), पुणे. 

७. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर. 

८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, लातूर 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

१०.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, लातूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१३, अर्थसंकल्प-१९ ), मंत्रालय, मुंबई. 

१२.अवर सचिव ( सेवा-२/ सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प), सा.आ.वि., मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवडनस्ती (आरोग्य- ४). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


विवरण पत्र अ 
अस्थाई पदे २०१९-२० वर्षासाठी पुढे चालू ठेवण्याबाबतचा प्रस्ताव 
कार्यालय : वैद्यकीय अधिक्षक, सामान्य रुग्णालय उदगीर 
तात्पुरते पदे प्रथमता ज्या संवर्ग | पदाची वेतनश्रेणी ज्या शासन निर्णयान्वये शेवटी | ज्या तारखेपासून पदे पुढे चालू 


ठेवण्याबाबतचे 
स्पष्टीकरण 


पदे पुढे चालू ठेवण्यात आली 
तो शासत निर्णय gate व | ठेवली तो दिनांक 
दिनांक 


शासन निर्णयानुसार मंजूर संख्या 
झाले तो शासन निर्णय क्रमांक 


a दिनांक 


| 3 


| 


कि. ह.त कामात आक 


निवासी वैद्यकिय अधिकारी वर्ग १ १५६००-३९५ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 
(बाहयसंपर्क) 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा वर्ग-१ 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, |अतिरिक्‍त जिल्हा शल्य चिकित्सक 

शानिक्र.पदनि२० १८/प्र.क. 

४०(भाग-२)/आरोग्य ३/दि. 
RRA २०१८ 


१५६००-३९१०० (ग्रे.पे. ६६००) 


वैद्यकीय अधिकारी (भिषक) १५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 
वैद्यकीय अधिकारी (शस्त्रक्रिया ) १५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 


वैद्यकीय अधिकारी (स्त्रीरोग व वर्ग १ १५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 
प्रसुती तज्ञ) 
वर्ग १ 


+ 


a 
» |« a ञ 


१५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 
मागणी कृ.आर-१ 
१५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) २२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, 
० १-नागरी आरोग्य सेवा- 
विषम चिकित्सा ११०- 
७ - पंचवार्षिक योजना 


अस्थिव्यंग शल्य चिकित्सक 
१५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ६६००) 


.. | ay 
a1?) 3 
o> 4 
4 
4 Fy 
4 4 
q 
P| = 
श्र 
अ 
4 
a 
> 


a 
a) 
० 


q 
4 
a 


“~ “~ “~ 


०१/०३/२०१६ | अंतर्गत योजना- राज्य 
aaa we ft योजनागंतर्गत योजना (५६) 
पळ हलक्काकाकन्याता बर्कश ९ nl spent 
ad बर्ग श ९ pied 
el बर्ग ९] राना) 
क बर्नर ९ 
1111111111 मितरशल्य चिकित्सक we ९ 
1. 1 ब्ैद्यकीय अधिकारी (कान, नाक, वर्ग १ ee १५६००-३९ ROO (TT, ६६००) 

त्र 


“७ 
श्री 


वैद्यकीय अधिकारी (रक्‍त deat lat 
अधिकारी धरुन) 


अधिसेविका 


१५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ५४००) 


५ ३००-३४८०० ( ग्रे.पे.४४०० ) 
गड 


Fr] 
+ 
a a 


परिसेविका २३००-३४८००(ग्रेपे.४३००) 
बालरोग परिचारिका ९३००-३४८००(ग्रे.पे.४३००) 
आरोग्य परिचारिका |॥__१__|९३००-३४८०० (ग्रे.पे.४३००) 


१९ 


mT 


mi 
(ii nee 
aie SRS ierena! 


7 KRO RRO (ग्रे.पे.र४००) 
लेखापाल/सहाय्यक अधिक्षक ॥__१__|९३००-३४८०० (ग्रे.पे.४२००) 


कर्मचारी वर्ग-४ 


A Aa 
a “~ 


A 
aw 


3p 


a ex म 
प्र्क g 

& |4 a) 

3p L 

क 

a 


एकूण वर्ग-४ 
ण वर्ग-१ ते ४ पदे 
विशेष कक्ष 
१) अतिदक्षता विभाग 


a 
— 
w 


ण अतिदक्षता विभाग 
२)नवजात बालकांचा अतिदक्षत विभाग 
बालरोग परिचारिका 


a [op 
ap 
av 
ap 
4 


<a 
aa 
— 
feta अधिका ब्लेरा र| 
जह म! 
a 
Ne 
a 


2 
| 
| 

ap 

2) 

ज्र 

ie 


es or 


एकूण रुग्णालयीन प्रशिक्षण केंद्र 


शिळ्या 
) शुश्रूषा प्रशिक्षण विभाग i 
ी वर्ग-३ 

आरोग्य परिचारिका ९३००-३४८०० (ग्रे.पे.४३००) 
= 
एकूण शुश्रूषा प्रशिक्षण विभाग [| 
| 


मनोविकृती चिकित्सा कक्ष 


a | ay 
@ 
4g 
3p 
a 
| 
g 
a 
a 
r 
a 


+ 


SBEWE] 
d | 41a 

>) a 
a aj 
Fal boa bos 
aw aa 
- 

A 

° 

? 

A 

° 

A 

° 

° 
ae 

yA 

य 

vo 

Pad 

° 

° 


awa 
| 


हह क 
मिलक कचा ee 

et आणाल Eee 
stain मन RR <2 
२__|१५६००-३९ १०० (ग्रे.पे. ५४००) 


मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता वर्ग-३ 
मनोविकृती परिचारिका | विकृती परिचारिका 


a 
4 
“~ 


a 
7 
aw 
A 


4 4 
4 x 
| ES 

; 


al 


वर्ग-३ 


aw 
a 


4 | | 
= 

pa 

4 

A 

ब 

| 

भ्र 

4 


मनोविकृती चिकित्सा कक्ष 
७) ट्रॉमा केअर युनिट 


7 कृ.आर-१ 

I २१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, 

० १-नागरी आरोग्य सेवा- 
विषम चिकित्सा ११०- 
७ - पंचवार्षिक योजना 
अंतर्गत योजना- राज्य 
योजनाअंतर्गत योजना (०६) 
(०१) -मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय 
रुग्णालये (अनिवार्य) 

( | १००२२६) 


०१/०३/२०१९ 


.टी. का 
एकूण सि.टी.स्कॅन विभाग 


वर्ग-१ ते वर्ग-४ विशेष कक्ष 


TEST ७ .ञआर-१ 
२२१० वैद्यकीय सेवा व 
सार्वजनिक आरोग्य, 

० £-नागरी आरोग्य सेवा- 
विषम चिकित्सा ११०- 
७ - पंचवरःर्षिक योजना 
अंतर्गत योजना- राज्य 
योजनाअंतर्गत योजना (०६) 
(०१) -मुफसल क्षेत्रातील 
अध्यापनेत्तर शासकीय 

रुग्णालये (अनिवार्य) 


(१२१२१००२२६) 


०१/०३/२०१९ 


